पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, 
मुंबई यांचे आस्थापनेवरील अपर पोलीस 
महासंचालक, नागरी हक्क संरक्षण या 
पदास मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन, 
गृह विभाग, 


शासन निर्णय, क्रमांक - आयपीएस-१२०६ / प्र.क्र.४६ / पोल-१ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक : १५ मार्च, २००८. 


aren: १) शासन निर्णय, गृह विभाग, क्रमांक-आयपीएस-१२०५/प्र.क्र.६०१/पोल-१, 

दिनांक ३ जानेवारी, २००६. 

२) शासन निर्णय, गृह विभाग, क्रमांक-आयपीएस-१२०६/प्र.क्र.४६/पोल-१, 
दिनांक २४ मार्च, २००६ व दिनांक ११ एप्रिल, २००७. 
३) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक पोमसं / 

२६-ब/६१४३/अपर पोमस/(नाहसं)/१३/०६, दिनांक ०७ जानेवारी, २००८ 
शासन निर्णय : पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे आस्थापनेवरील 
विशेष पोलीस महानिरीक्षक, नागरी हक्क संरक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई या पदाच्या 
कामाचा व्याप वाढ वाढलेला असल्यामुळे, दिनांक ०३ जानेवारी, २००६ च्या शासन 
निर्णयान्वये या पदाची अपर पोलीस महासंचालक, नागरी हक्क संरक्षण, महाराष्ट्र राज्य, 
मुंबई दर्जाच्या पदामध्ये प्रथमतः दिनांक २८.०२.२००६ पर्यंत श्रेणीवाढ करण्यास मान्यता 
देण्यात आली. सदर अस्थायी पदास संदर्भ क्रमांक २ येथील निर्णयान्वये दिनांक 
२९.०२.२००८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. या अस्थायी पदास पुढील मुदतवाढ देण्याचा 
प्रस्ताव पोलीस महासंचालकांनी संदर्भ क्रमांक ३ अन्वये शासन मान्यतेसाठी सादर केला 
आहे. 
2. वित्त विभागाने, दोन महिन्यात आकृतिबंध प्रस्ताव उच्चस्तर समितीस सादर 
करण्याचे ada अधीन व कोणतेही पद सहा महिन्यापेक्षा अधिक काळ रिक्‍त नाही या 
अटीचे अधीन गृह विभागांतर्गत अस्तित्वात असलेल्या पदांना तसेच नवीन ११,०२१ पदांना, 
दिनांक ०१.०३.२००८ ते दिनांक २८.०२.२००९ पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबतचे अधिकार गृह 
विभागास देण्यास मान्यता दिलेली आहे. 


ए:7४९५ pol-I\UPGRADE&DOWNGRADENGRCR 45.06 ADGP PCR 


a 


3. Tied महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे आस्थापनेवरील अपर 
पोलीस महासंचालक, नागरी हक्क संरक्षण हे पद ज्या परिस्थितीत श्रेणीवाढ केले ती 
परिस्थिती अद्यापही कायम असून सदर अस्थायी पद सहा महिन्यापेक्षा जास्त काळ रिक्‍त 
नव्हते. सदर वस्तुस्थिती विचारात घेता, पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे 
आस्थापनेवरील अपर पोलीस महासंचालक, नागरी हक्क संरक्षण या अस्थायी पदास 
दिनांक 09.03.2000 पासून दिनांक २८.०२.२००९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास शासन मंजूरी 
देण्यात येत आहे. 
ह. यासाठी होणारा खर्च, "२०५५-पोलीस-००१-संचालन व प्रशासन - पोलीस 
निरीक्षणालये" या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा आणि तो या लेखाशिर्षाखालील 
सन २००८-२००९ या वित्तीय वर्षाकरिता मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
4. हा शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक 
८९/०८/वि.सु.-१, दिनांक १२.०२.२००८ अन्वये त्या विभागाने दिलेल्या मान्यतेनुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 
६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २००८०३१४१७१८१३००१ हा आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


(१३, |. 
( कैलास वि. बिलोणीकर ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग. 


प्रति, 

महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

अपर पोलीस महासंचालक (नागरी हक्क संरक्षण), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

महालेखापाल - १ (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र, मुंबई, 

अधिदान व लेखा अधिकारी /निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
ee कार्यासन (बीयुडी-१ / पोल-३ / विशा-६), मंत्रालय, मुंबई, 

अस समन्वयक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
निवड नस्ती. 


"०८०७ pol-|\UPGRADERDOWNGRADENGRCR 45.06 ADGP PCR 


